अमृत या संस्थेवर Board of Governance मध्ये 
Honorary Member as eminent citizen म्हणून 
नेमणूक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रसंस्था-२०२१/प्रक्र ५०/महामंडळे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

Academy of Maharashtra Research, Upliftment And Training (अमृत) या संस्थेची स्थापना 
Society Registration Act, क्रमांक ००००५५१, दि.१.१०.२०२१ अन्वये करण्यात आली आहे. अमृत संस्थेच्या 
नियम १०(३०) अनुसार अमृत या संस्थेवर Board of Governance मध्ये Honorary Member as eminent 
citizen म्हणून संस्थेच्या विकासासाठी आवश्यकतेनुसार विशिष्ट कालावधीसाठी नव्याने सदस्य घेण्याचे 
प्रावधान आहे. 


शासन निर्णय 

अमृत संस्थेच्या वेगाने विकासासाठी, समाज घटकातील संस्थांचे, तज्ञांचे सहकार्य आणि योगदान प्राप्त 
करुन घेण्यासाठी (Community Mobilization) अमृत संस्थेच्या Board of Governance मध्ये Honorary 
Member as eminent 0281 म्हणून श्री.मकरंद भिकाजी कुलकर्णी यांना सन्मानित सदस्य म्हणून घेण्यात येत 
आहे. 

उपरोक्त व्यवस्था ही ऐच्छिक (सेवाभावी) असून त्यांना कोणतेही वित्तीय पारिश्रमिक मानधन 
(Emoluments) अनुज्ञेय नसून उपरोक्त व्यवस्था शासनाच्या प्रचलित नियम व निर्देशानुसार आचरणात राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून तचा संगणक सांकेतांक २०२१११३०११५६३३७४२२ असा आहे. हा Bea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशानुसार 
J AGTA Pp AJ IT ee postalCod 000 str ater aa 


5.4,.20=157e2746855b8b01d38f9cbd79dc87f2af58 1 35cf485d243d93ebf54c900 


9: 
INumber=62896254f9fecc7da7b3ba8fdc28bab4a5c1238d1090c223fd8574f2 
4ba7ca52, cn=JAGTAP AJIT RAMESH 
Date: 2021.11.30 11:59:19 +05'30 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

३. मा.मंत्री व राज्यमंत्री (सर्वी, महाराष्ट्र राज्य 

४. शासनाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग) 

५. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 

सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सर्व, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
व्यवस्थापकीय संचालक, अमृत, नाशिक 

श्री.मकरंद भिकाजी कुलकर्णी, कोल्हापूर 

निवड नस्ती. 


on SG & 


